प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.कृषिआ ३३२२/प्र.क्र.१६९/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १३ जून, २०२२ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६ अ, 
दि.११/८/२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. ज्येसू/प्र.अ./२०२२/१८७१/आस्था-१, 
दिनांक १८/१/२०२२ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 
२. प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या 
कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती, पदोन्नती वा अन्य कारणामुळे नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेडञा करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - तीन नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त (कृषि) यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधीत 
अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे 
कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची 
संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर करावे. 
त्यानंतर प्राप्त झाळेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अज्ञा सूचना संबंधीतांना द्याव्यात. प्राप्त 
झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सदर निवेदने, 
सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ ३३२२/प्र.क्र.१६९/१६ अ 


४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा फक्त 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात घेण्यात येईल. 

प. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 

६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१३१३३१०५१८०१ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JYOTSNA SUNIL DN: CN = JYOTSNA SUNIL ARJUN, CIN, S 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT 
ARJ U N Date: 2022.06.13 13:33:16 +05'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

) सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

४) उपसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट तीन 
१ संवर्गाचे नाव महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ प्रशासकीय अधिकारी 
२ वेतनश्रेणी 5-१६ - ४४९००-१४२४०० 
३ दि. जानेवारी २०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


संबंधित पत त 
अ. क्र. जोत ता अधिकाऱ्यांचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग oe दिनांक pay Salas शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
क्रमांक दिनांक दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग 


२ 3 


१ श्री. ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते २१.०५.१९७५ | ०२.०९.२०१४ ०२-०९-२०१४ | ३१.०५.२०३३ | एम.एस्सी. (मायक्रो) 
बी.लीब 


गजानन वसंतराव पाटील २४.०९.१९७५ | १२.०९.२०१४ | सरळसेवेने | १२-०९-२०१४ | 30.08.2033 |एम.एस्सी. (जेनेटिक्स व 
(महिलाऐवजी) पल्न्ट ब्रीडीग) 
श्री. अशोक बाजीराव गिरवले सरळसेवा | २२.१०.१९७६ मा.व १८.०१.२०१९ | १८.०१.२०१९ | ३१.१०.२०३४ १000000003. ee 
[७ [७ [७ [७ [७ [७ [७ 
श्‌ सरळसेवा 9 ड्‌ बी. एड, एमएसडब्ल्यू । पुर्ण करण्याच्या अधीन 


प्री उमेश शिवचरण गजभवे | प्दोत्तती | ९८०८८८९९५० | खला 
६. ६ क्रि अल तित्यानद शडे | wat [Roane] aa [२०८०४९२ २००४ ९२ ४०३९ सवण fo 
Pe [8 त्रि राजेश शेवराव set | wat [ome | खुला | ३०.८८२२२९ | ३००८९९ ३००६७७ Fam र| 
श्री हणाव घोड शेलार | _ weet [२८२०७०१९३७ ताल) 
श्री अशोक विठठल गायकवाड | vee aed 


श्री संजय नामदेव कोरडे पदोन्नती । २५-०५-१९६८ इमाव ३०.१२.२०२१ | ३०.१२.२०२१ | ३१-०५-२०२६ एम.कॉम. एमबीए 
दिलेले पद रिक्‍त 
नसल्याने उशिरा 


